जल जीवन Par अंतर्गत राज्य व जिल्हा 
स्तरावर कार्यरत  प्रतिनियुक्‍तीवरील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते 
यावरीळ खर्च भागविण्यासाठी अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 

(२२१५ ९९७१, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)) 

महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.४६८/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जजीमि-२०२२/प्र.क्र. ६६५/पापु-१०, 
दि. १६.०५.२०२२ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.१९२(आओ)/पापु- 
१०, दि. १३.०६.२०२३ 
३) अति. अभियान संचालक, जल जीवन far, राज्य पाणी व स्वच्छता fs यांचे पत्र क्र. 
रापास्वमि-०८/लेशा/प्र.क्र.०३/२०२३/१७९७, दि. २५.१०.२०२३ 


प्रस्तावना 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात जल जीवन far अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर 
कार्यरत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते यावरील खर्च भागविण्यासाठी 
“मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) जल जीवन अभियान 
सहाय्यिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
४०%)(कार्यक्रम) (२२१५ ९९७१)” या लेखाश्रिर्षांतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखाली 
२२,००,००,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आळी आहे. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष २२१५ 
९९७१, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) खालील अर्थसंकल्पित निधीतुन तांत्रिक कारणास्तव (जल जीवन 
ard अंतर्गत पी.एफ.एम.एस प्रणालीच्या Single Nodal Agency खात्याशी संलग्न (map) असल्याने) 
करता येत नसल्याने, सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष २२१५ ९९७१, ३६- सहायक 
अनुदाने (वेतन) खालील अर्थसंकल्पित केलेल्या रु. २२.०० कोटी निधीमधून रु. ९.२५ कोटी इतका 
निधी लेखाशीर्ष २२१५ ९९७१, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या खाली वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
पुनर्वितरणाद्वारे राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या SNA खात्यात वितरित करण्यास संदर्भाधिन क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. व सदर शासन निर्णयान्वये सदर रक्‍कम आहरित 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग यांना व नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी (अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२ ३/प्र.क्र.४६८/पापु-१० 


पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांनी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत पी.एफ.एम.एस प्रणालीच्या 
Single Nodal Agency खात्यात जमा केली. सदर रक्कमेतून जल जीवन Far अंतर्गत राज्य व 
जिल्हा स्तरावर कार्यरत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल, २०२३ ते माहे 
ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीच्या वेतन व भत्ते यावरील खर्च वित्त विभागाच्या मान्यतेने करण्यात 
आला आहे. संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये जळ जीवन fer अंतर्गत कार्यरत 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन/भत्ते याकरीता आवश्‍यक निधी आहरित 
करण्याकरीता राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्यात करण्यात आले आहेत. अति. अभियान संचालक, जल जीवन fas, 
राज्य पाणी व स्वच्छता Far यांनी संदर्भाधिन क्र. 3 येथील पत्रान्वये राज्य पाणी व स्वच्छता Far 
कार्यालयाचा अर्थसंकल्प, अंदाज, वितरण व संनियंत्रण (BEAMS) करीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी संकेतांक (DDO Code) 9209 094239 असल्याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे आता जल 
जीवन far अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्यरत प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते यावरील चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी विभागाच्या 
बीम्सवर शिल्लक असलेला रू. ६.५९ कोटी इतका निधी लेखाशीर्ष २२१५ ९९७१, ३६- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) या खाली राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक 
(DDO Code)9209 ०१५२३१ वर अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीम्स प्रणाली) 
द्वारे उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षात जल जीवन Par अंतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर 
कार्यरत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यावरील पुढील कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी रू. ६.५९ कोटी (अक्षरी रूपये सहा कोटी एकोणसाठ लाख फक्त) इतके अनुदान 
मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Fa यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


०२. जल जीवन Par अंतर्गत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते याकरीता 
उक्त लेखशीर्षाखाळी अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


०३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 


०४. सदरचा खर्च “मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी 
पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: जजीमि-२०२३/प्र.क्र.४६८/पापु-१० 


जल जीवन अभियान सहाय्थिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य 


हिस्सा ४०%)(कार्यक्रम) (२२१५ ९९७१)” या लेखाशिर्षांतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 


उद्दिष्टाखाली दर्शविण्यात यावा. 


या 


०५. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 


शासन निर्णयानुसार ते "बिनशर्त" स्वरुपाचे आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०८१२०८४०३८२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SNEHA 
RAMESH 
BORGE 


Digitally signed by SNEHA RAMESH BORGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=988901809dfcd510940c674bb051f 
e0eb2ac523eb262d1e366cf72319965e109, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E812B1202388E0FD2F3E16B 
49D3310A25CA08A39F9D4EF5420BEF 1BDE 
37F6233, cn=SNEHA RAMESH BORGE 

Date: 2023.12.08 15:58:41 +05'30' 


(स्नेहा बोरगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 


१ 

Q 

3. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
४ 


सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 


५. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


